महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः SAT १३२३/प्र.क्र.१६०/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
Pa | २ ३. | छे | ५ 
षि श्रीमती वर्षा गुणवंतराव | उप सचिव | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सामाजिक न्याय व विशेष 
देशमुख विभाग सहाय्य विभाग 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (FA HN), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११८५७४६७७०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
KIRAN KASHINATH f mae 


4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb31 1d2f0e47: 


2falfaf797, postalCode=400032, st=Maharasht 


SHINDE ——_A_ 
(कि. का. Bre) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उप सचिव (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे .मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. सह /उप सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग /सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

८. निवड नस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


